सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या हेल्प लाईन 
सपोर्ट सिस्टीम (कॉल सेंटर सर्व्हिस) चे माहे मार्च, 
२०१८ या कालावधीतील देयकाची रक्‍कम 
रु.३५,६८३/- SAAR IT Resources Pvt.Ltd. 
Mumbai या कंपनीस अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१०४/१६-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मे, २०१८ 


संदर्भ: १) शासनाचे पत्र H.SSV-3493/C.R.320/Esst-9, दि.०२.१२.२०१३. 
2) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 


प्रस्तावना : 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या ई-गव्हर्नस योजनेंतर्गत हेल्प लाईन सपोर्ट सिस्टीम (कॉल 
सेंटर सर्व्हिस) चे काम SAAR IT ResourcesPvt.Ltd. Mumbai या कंपनीस संदर्भाधीन दि.०२.१२.२०१३ 
च्या वर्कऑर्डरव्दारे देण्यात आलेले आहे. सदर सेवेपोटी कंपनीने माहे मार्च, २०१८ या कालावधीतील 
देयक शासनास सादर केले आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.२१ नोव्हेंबर, २०१३ च्या 
बैठकीमध्ये मान्यता घेऊन SAAR IT Resources Pvt.Ltd. Mumbai या कंपनीच्या सेवा घेण्याचे मान्य 
करण्यात आले आहे व तसे कंपनीला विभागाच्या दि.०२ डिसेंबर, २०१३ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले 
आहे. 
ज्ञापन :- 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभागांतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत हेल्प लाईन सपोर्ट सिस्टीम (कॉल सेंटर 
सर्व्हिस) च्या कामासाठी SAAR IT Resources Pvt.Ltd. Mumbai या कंपनीने माहे मार्च, २०१८ रोजीचे 
देयक सादर करण्यात आले असून (रु.३०२४० + ५४४३ (१८% GST) = ३५६८३) असे एकूण रु.३५६८३/- 
इतकी रक्कम होते. 
२. सदर रक्‍कम SAAR IT Resources Pvt.Ltd. Mumbai यांना अदा करण्यासाठी त्यांच्या बँक 
खात्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 


q Bank Name ICICI Bank Ltd. 

2 Branch Shop No.54 and 55, Thakur Complex, Kandivali (E), Mumbai-400101. 
3 Bank Account No. 107405000352 

4 IFSC Code IC1ICO001074 

5 GST No. 27AAMCS2276H1Z0 

6 PAN AAMCS2276H 

7 Swift Code ICICINBB 

8 Routing Number 400229056 


३. सदर खर्च मागणी क्रमांक "व्ही-२,३४५१ सचिवालयीन- आर्थिक सेवा (००)(९०) सचिवाळलयीन, (02) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (०३) ई गव्हर्नस कार्यक्रमः'सहकार) (38492044) (योजनांतर्गत), १७ 
संगणक खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१०४/१६-स, 


४. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमेचे आहरण करुन संबंधिताना वितरीत 
करण्याकरिता डॉ.सु.पो.गायकवाड, उप सचिव REAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री.रं.ग.बोडु, कक्ष अधिकारी (रोख 
शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
येथून आहरीत करुन संबंधिताना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 
५. वित्त विभागाच्या दि. २ एप्रिल, २०१८ च्या परिपत्रकातील सर्व अटी व शतींची पूर्तता होत असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
६. सदर ज्ञापन झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ च्या 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिळा उपविभाग-तीनच्या अनुक्रमांक 
चार परिच्छेद क्र.२७ (२) नुसार विभागास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१८१५४४३३२१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh P. Khorgade 
S a Nn t O S h p DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 

e. operation Mai ig And Textiles Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0546acca372ce2d8edbe5dc7949386daf8955a34 

K h O rg a d e dfda38bf6f34ce12b899ea7, cn=Santosh P. Khorgade 
Date: 2018.05.18 15:43:03 +05'30' 
(सं.पु.खोरगडे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
Wa: 
१) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
४) अप्पर मुख्य सचिव (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अप्पर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
७) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११००१. 

८) उप सचिव (आस्था), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) अवर सचिव(१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी, (रोख शाखा)(२ प्रती), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, व्यय-२/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय,मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, का-१४३१, मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 


93) Director, SAAR IT Resources Pvt.Ltd. Mumbai. 
१४ निवड नस्ती, 16-4 संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


